निवडसूची सन २०१३-१४ 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र: रापोसे-०११४/प्र.क्र.२१३ (भाग-१)/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ३ ऑगस्ट, २०१६. 


संदर्भ:- TS आस्थापना मंडळ क्र. १ यांनी चक्रीय पध्दतीने Hct शिफारस. 


शासन आदेश :- 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोळीस आयुक्त (Aare) या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अधिकाऱ्याचे नाव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 


क्र. 
श्री. विनय वसंत गाडगीळ पोलीस निरीक्षक, बृहन्मुंबई पोलीस उप अधीक्षक, 
लोहमार्ग, मुंबई 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायाळयीन 


कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 2 एप्रिळ, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीअंती 
त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र 
त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात यावी. 

३. उपरोक्त पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र: २७९७/२००४ व 
याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त 
अधिकाऱ्यास पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११४/प्र.क्र.२१३ (भाग-१/पोळल-१अ, 


4, उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून HAT करून, 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०८०३१२४६१२२७२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Kailas A JUN ७५४ 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


€-॥२॥:१॥॥६५ 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपि, 


१) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


tos 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

८) ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 

११) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (कार्या. पोल-१अ) 


द 


पृष्ठ २ पैकी २ 


